दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेसाठी 
मुख्य परिचालन अधिकारी (000) (कौशल्य) हे पद 
तात्पुरत्या स्वरुपात निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मजिअ - २०१७/प्र.क्र.१२५/योजना-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०६ जून, २०२३. 


वाचा:- 


ग्राम विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र. मजिअ-२०१७/प्र.क्र.१२५/योजना-३, दिनांक २६ जुले, २०२२. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील 9.2 वरील शासन निर्णय परिच्छेद क्र.२ मधील नमूद केलेल्या पदाचे 


नांव व आर्थिक भार मधील नियुक्तीचा प्रकार “राज्य शासनाच्या समकक्ष वेतन श्रेणीतील अधिकाऱ्यांमधून 


प्रतिनियुक्तीने” या ऐवजी “महाराष्ट्र विकास सेवा मधील अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गातून 
प्रतिनियुक्‍तीने”असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०६०६१२२३२३९८२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


M a Nn O} Digitally signed by Manoj 
Dattatraya Jadhav 
DN: cn=Manoj Dattatraya Jadhav, 
D o=Rural Development 
ठे tt ठे t fa Ya Department, ou=Central Scheme, 
email=manoj.jadhav68@nic.in, 
c=IN 


J a d h a V Date: 2023.06.06 15:37:07 +05'30' 
(मनोज जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


उप सचिव (महाराष्ट्र विकास सेवा), ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, AMA पथ, फोर्ट, मुंबई- 
oo ००१ यांना योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२) मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खासगी सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः मजिअ - २०१७/प्र.क्र.१२५/योजना-३ 


) मा.सभापती, विधानपरिषद यांचे खासगी सचिव 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे अतिरिक्‍त मुख्य सचिव व प्रधान सचिव 

) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

६) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा / विधानपरिषद यांचे खासगी सचिव 
) 
) 
) 


मा.मंत्री (ग्राम विकास) यांचे खासगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री (ग्राम विकास) यांचे खासगी सचिव 
मा.सर्व पालकमंत्री तथा मंत्री यांचे खासगी सचिव 


१०) मा.मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
११)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता व लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र राज्य-१ व el मुंबई / नागपूर. 
१२)संचालक, अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


) 
) 
) 
१३) संचालक, निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


१४) मा.अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई (सवी. 
१५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई. 
१६) मुख्य परिचालन अधिकारी, दीन दयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल्य विकास योजना, ग्राम विकास 
भवन, खारघर, नवी मुंबई. 
१७) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृह निर्माण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१८)आदिवासी विकास आयुक्‍त, नाशिक. 
१९) समाज कल्याण आयुक्त, पुणे. 
20) सर्व विभागीय आयुक्‍त 
२१)सर्व जिल्हाधिकारी 
२२) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
23) सह सचिव / उप सचिव (योजना), ग्राम विकास विभाग 
28) सह सचिव / उप सचिव, नियोजन विभाग (का-१४११/१४१४/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


२५) सह सचिव / उप सचिव, वित्त विभाग (का.व्यय-१५ व अर्थ-१७), मंत्रालय, मुंबई 
२६) सर्व उपायुक्त (विकास), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय 

२७) प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (सर्वी 

२८)संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय 

29) सर्व गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती 

३०)निवड नस्ती (योजना-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


